सहाय्यक अनुदानाच्या जलद संवितरण व 
संनियंत्रणासाठी क्रीडा विभागातील आहरण व 
संवितरण अधिकारी यांना आभासी वैयक्तिक 
ठेव लेखा प्रशासक (VPDAA) म्हणून घोषित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७४/अर्थसंकल्प 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ:- 
१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण १०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रश्ञा-५, 
दि.१४.०२.२०२४ 
२) आयुक्त (क्रीडा व युवक सेवा) यांचे पत्र क्र. लेखावि/आ.वै.ठे.ले.खाते/२०२४/का.३/१३२५, 
दिनांक ०७.०८.२०२४. 
३) महाळेखापाल-१ (ले.व.अ., महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांच्या पत्र क्रमांक TM/Ch.2/UOR 
10.119/शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 2024-25/804, दि.०५.०९.२०२४. 


प्रस्तावना- 


आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्र.४४ देयकांद्वारे राज्याच्या एकत्रित निधीतून २७ लहान बांधकामे, ३१ 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर), ३३ अर्थसहाय्य, ३५ भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान, yo इतर 
खर्च, ५३ मोठी बांधकामे आणि वित्त विभागाद्वारे वेळोवेळी घोषित करता येतील अशा अन्य उद्देश शीर्ष 
(Object Head) अंतर्गत आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग 
करण्यासाठी "आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account 
Administrator (VPDAA)" ही व्यवस्था व कार्यपध्दती संदर्भ क्रमांक १ चे शासन निर्णयान्वये अंमलात 
आणली आहे. त्यानुसार आयुकत, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भ 
क्र.२ येथील पत्रान्वये त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील संवितरण व संनियंत्रण अधिकारी यांना आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक म्हणून घोषित करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्यानुसार क्रीडा 
विभागाच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिकारी यांना आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक 
Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA)" म्हणून घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ४ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७४/अर्थसंकल्प 


शासन निर्णय :- 

क्रीडा विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात आलेल्या सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अधिकारी यांना वित्त विभाग, शासन 
निर्णय दि.१४.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र कोषागार नियम नमुना क्रमांक ४४ देयकांद्वारे 
राज्याच्या एकत्रित निधीतून २७ लहान बांधकामे, ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर), ३३ अर्थसहाय्य, ३५ 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान, ५० इतर खर्च, ५३ मोठी बांधकामे आणि वित्त विभागाद्वारे 
वेळोवेळी घोषित करण्यात येतील अशा अन्य उद्देश शीर्ष (Object Head) अंतर्गत राज्याच्या एकत्रित 
निधीतून आहरीत केल्या जाणाऱ्या सहाय्यक अनुदानाच्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी आभासी 
वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit Account Administrator (VPDAA) म्हणून 
घोषित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. मा. महालेखापाल यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील दि.०५.०९.२०२४ रोजीच्या शासन पत्रात नमूद 
खालील अटी शर्तीचे कटाक्षाने पालन करणे आयुक्त (क्रीडा व युवक सेवा) यांच्या अखत्यारीतील सोबत 
जोडलेल्या परिशिष्ठातील नमूद "आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा प्रशासक Virtual Personal Deposit 
Account Administrator (VPDAA)" यांना बंधनकारक राहील :- 
The virtual Personal Deposit Account shall be opened under :- 


MH 8443-Cvil Deposits MH ८४४३-दिवाणी ठेवी 

106 Personal Deposits १०६ वैयक्तिक लेखा 

(02) Virtual Personal Deposit Acoount (02) आभासी वैयक्तिक लेखा 
खाता 


The following conditions shall be applicable to the Virtual Personal Deposit Account 
(VPDA) 
1. The said VPDA shall be subject to Audit. 
2. The Administrator shall ensure that all rules, regulations, terms and conditions of the 
relevant G.R. have been followed in respect of the said VPDA. 
3. No amount shall be transferred to the VPDA to avoid lapse of funds. 
4. The VPDA is applicable only to the State Schemes and not for Central Sector or 
Centrally Sponsored Schemes. 
5. The Receipt to the said VPDA shall be only such grants drawn under MTR 44 as per 
the Finance Department GR dated 14.2.2024. No amount under Capital or Loan Head 
shall be transferred to the VPDA. The Administrator shall timely submit the Utilisation 
Certificate after incurring expenditure from the VPDA. 
6. The Expenditure from the VPDA shall be as per the Sanction order of the respective 
Grant 
7. The unspent balances under the VPDA shall be credited back to the Consolidated Fund 
after completion of one year from the date of drawal of the amount of funds/date of credit 
of the amount to the VPDA or the timeline mentioned in the sanction order,whichever is 
earlier. 
8. The balances under the VPDA shall be reconciled monthly by the Administrator with 
the District Treasury Officer. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७४/अर्थसंकल्प 


४. 


9. The balances shall be reconciled with the AG office by the Treasury Officer who shall 
submit Balance Certificate to A.G. office for confirmation of their balances in the books 
of A.G at the end of the Financial Year. 


10. All the conditions/instructions in the Finance Department G.R. No संकीर्ण- 
2023/प्र.क्र.110/2023 / कोषा प्रशा-५, दि. 14/2/2024 shall be followed. 


11. All Rules including Rule 495 of the Maharashtra Treasury Rules, 1968 shall be 
applicable to the VPDA. 


सदर are निर्णय faa विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८९४/२०२४/व्यय-५, दि. 


०८.०८.२०२४ व अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २१६/२०२४/कोषा प्रशा-५, दि.१२.०८.२०२४ अन्वये प्राप्त 


सहमतीने तसेच महाळेखापाल-१ (ले.व अ., महाराष्ट्र, मुंबई यांनी त्यांच्या पत्र क्रमांक 
TM/Ch.2/UOR ॥1०0.119/शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २०२४-२५/८०४, दि.०५.०९.२०२४ अन्वये 


दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१३१६२३४२१८२१ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१०. 
११, 
१२. 
१२३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL SURYAKANT HANJE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 

S U N | L S U RYA KA NT EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b52de42797ba0b88d461 5daa9566ad8fa49d5063795020 
8576d69ab9dba3 13a9, postalCode=400032, st=M: 


HANJ E serialNumber=345A2816550FE595955B31526C8E1A31863F6F9D 
C898D91E4543436BE8B73FDA, ‘SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2024.09.13 16:33:46 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, मुंबई 

मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 

मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

मा. मंत्री ( क्रीडा) यांचे स्वीय सहायक 

अतिरिक्त मुख्य सचिव (क्रीडा-अ.का.) यांचे स्वीय सहायक 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/ २, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.७४/अर्थसंकल्प 


१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
२२. 
२२. 
२४. 
२५. 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

सहसचिव / उपसचिव (विद्यार्थी विकास / शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक शिक्षकेतर / प्रशासन / 
समन्वय / अर्थसंकल्प / क्रीडा) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त, HIST व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व क्रीडा उपसंचालक 

सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी 

वित्त विभाग (व्यय-५ / व्यय-९ /कोषा प्रश्ञा-५) मंत्रालय, मुंबई 

सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती, कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्र.क्र.74/अर्थसंकल्प 


परिशिष्ट - अ 
कार्यालयाचे नाव 


मुख्यालय,क्रीडा व युवक सेवा, पुणे लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे 


परिशिष्ट - ब 


 डी.डी.ओ. यालयाचे नाव ल 
२२०१००१८२३ |विभागीय उपसंचालक पुणे विभाग विभागीय उपसंचालक पुणे विभाग 
२६०१००५५१० विभागीय उपसंचालक कोल्हापूर विभाग विभागीय उपसंचालक कोल्हापूर विभाग 
विभागीय उपसंचालक छत्रपती संभाजीनगर विभाग विभागीय उपसंचालक छत्रपती संभाजी 
३१०१००५५१३ ee 
विभाग,छत्रपती संभाजीनगर 
8 ३७०१००५५१० ।|विभागीय उपसंचालक लातूर विभाग विभागीय उपसंचालक लातूर विभाग 


षु ४६०१००५५१० ।|विभागीय उपसंचालक नागपूर विभाग विभागीय उपसंचालक नागपूर विभाग 
५१०१००५५१० ।|विभागीय उपसंचालक नाशिक विभाग विभागीय उपसंचालक नाशिक विभाग 


६१०१००५५१० ।विभागीय उपसंचालक अमरावती विभाग विभागीय उपसंचालक अमरावती विभाग 


Ree कोड ater सुदर 


आहरण व नियंत्रण रीचे नाव 


व 
Pacer ar अधिकार हिगोला 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्र.क्र.74/अर्थसंकल्प 


परिशिष्ट - ड 


यालयाचे नाव आहरण व नियंत्रण अधिकारीचे नाव 
१ २२०१००१९६१ |।गटमुख्यालय, पुणे गटप्रमुख, गटमुख्यालय, पुणे 
5 २२०१००१९४९ ।१ महाराष्ट्र सिग्नळ कॉय, एनसीसी, पुणे समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र सिंग्नळ Ha, एनसीसी 


२२०१००१९५५ ।२ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, पुणे समादेशक अधिकारी, २ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, 
CS eS िलतसन्यस्ल्तजप्सतसश 
पुणे 
एनसीसी, पुण 
पुणे 
पुणे 
२५०१०११९४९ ।|९ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, सोलापूर समादेशक अधिकारी, ९ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
: 
सोलापूर 


७१०१००१९६१ |।गटमुख्यालय, मुंबई-अ गटप्रमुख, गटमुख्यालय, मुंबई-अ 


मुंबई 
मुंबई 
मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्रक्र.74/अर्थसंकल्प 


कार्यालयाचे नाव आहरण व नियंत्रण अधिकारीचे नाव 


a ७१०१०११९४९ |।५ महाराष्ट्र इएमइ. काय. एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, 4 AERIS SUAS. कॉय. एनसीसी, 
5 मुंबई 
मुंबई 
ग ६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, ६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
१६ मुंबई 
वा ८ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, ८ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी 


१८ गटमुख्यालय, मुंबई-ब गटप्रमुख, गटमुख्यालय, मुंबई-ब 
ie ७१०१००१९४८ |।१ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
मुंबई 
a १ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, 
२० मुंबई 
मुंबई 


मुंबई 
७१०१०३१९४९ ।१ महाराष्ट्र हवाई पथक, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र हवाई पथक, एनसीसी, 
"| | 00 ee 
७१०१००१९४९ ।१ महाराष्ट्र आर्मड स्कॉर्डन, एनसीसी, मुंबई समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र आर्मड स्कॉर्डन, 
a िससल 
न 
नाशिक 


२५ ६०१००१९२२ ।गटमुख्यालय, कोल्हापूर गटप्रमुख, गटमुख्यालय, कोल्हापूर 


२६०१००१९४९ ।१ महाराष्ट्र बंटरी, एनसीसी, कोल्हापूर समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र बटरी, एनसीसी 
a कोल्हापूर 
4 १४०१००१९६६ ।२ महाराष्ट्र नाविक दल, एनसीसी, रत्नागिरी समादेशक अधिकारी, २ महाराष्ट्र नाविक दल, एनसीसी, 
२७ 
रत्नागिरी 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्र.क्र.74/अर्थसंकल्प 


कार्यालयाचे नाव आहरण व नियंत्रण अधिकारीचे नाव 


२६०१०११९६५ ।५ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, कोल्हापूर समादेशक अधिकारी, ५ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
२६०१००१९५५ |G महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, कोल्हापूर समादेशक अधिकारी, ६ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, 
"|| तितक 1. 
२४०१००१९७५ |।१६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, सांगली समादेशक अधिकारी, १६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
“| |. ee 
२३०३००१९४९ ।१९ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, कराड समादेशक अधिकारी, १९ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
धि शिंगं बिती 
२३०१०११९४९ | 22 महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, सातारा समादेशक अधिकारी, 22 महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
| |. fw 
२६०१०११९४९ ।५६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, कोल्हापूर समादेशक अधिकारी, ५६ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 


१५०१००१९२५ |५८ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, सिंधुदुर्ग समादेशक अधिकारी, ५८ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
३५ सिंधुदुर्ग 


३१०१००१९२२ |गटमुख्यालय, छत्रपती संभाजीनगर गटप्रमुख, TEAS, छत्रपती संभाजीनगर 
३१०१००१९४२ | महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, छत्रपती समादेशक अधिकारी, ७ महाराष्ट्र मुलींचे पथक, एनसीसी, 
३७ क तही - 
संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर 


३१०१००१९४० |५० महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, छत्रपती समादेशक अधिकारी, ५० महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
३८ संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर 

३१०१००१९४१ ।५१ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, छत्रपती संभाजीनगर | समादेशक अधिकारी, ५१ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
३९ छत्रपती संभाजीनगर 


शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्रक्र.74/अर्थसंकल्प 


कार्यालयाचे नाव आहरण व नियंत्रण अधिकारीचे नाव 


५२ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, नांदेड समादेशक अधिकारी, ५२ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
नांदेड 
र ३७०१००१९६५ ।५३ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, लातूर समादेशक अधिकारी, ५३ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
लातूर 
४२ र 
४ 


५४०१००१९८१ ।|१७ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, अहमदनगर समादेशक अधिकारी, १७ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
अहमदनगर 
ie ५४०१००१९८२ [40 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, अहमदनगर समादेशक अधिकारी, ५७ महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी, 
अहमदनगर 


र ५२०१००१९२५ ।४८ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, धुळे समादेशक अधिकारी, ४८ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
धुळे 
४९ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, अमळनेर समादेशक अधिकारी, ४९ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
[Hook 


६१०१००१९२१ |गटमुख्यालय, अमरावती गटप्रमुख, गटमुख्यालय, अमरावती 


अमरावती 

अमरावती 

अमरावती 

अकोला 

खामगाव 

जळगाव 

समादेशक अधिकारी, ४७ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 

यवतमाळ 


४६०१००१९२२ |।गटमुख्यालय, नागपूर गटप्रमुख, गटमुख्यालय, नागपूर 


so 8a ete शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-2024/प्र.क्र.74/अर्थसंकल्प 


कार्यालयाचे नाव आहरण व नियंत्रण अधिकारीचे नाव 


अ.क्र. .डी.ओ. कोड 
नागपूर 
एनसीसी, नागपूर 
एनसीसी, नागपूर 
नागपूर 
नागपूर 
नागपूर 


a ४६०१०५१९४९ ।३ महाराष्ट्र इंजि. कॉय. एनसीसी, नागपूर समादेशक अधिकारी, ३ महाराष्ट्र इंजि. कॉय. एनसीसी, 
नागपूर 
४६०१०६१९४९ ।४ महाराष्ट्र नाविक दल, एनसीसी, नागपूर समादेशक अधिकारी, ४ महाराष्ट्र नाविक दल, एनसीसी, 
INK 


४६०१०८१९४९ ।४ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, नागपूर समादेशक अधिकारी, ४ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
नागपूर 
४६०१००१९४८ |१ महाराष्ट्र आर. अड व्ही., एनसीसी, नागपूर समादेशक अधिकारी, १ महाराष्ट्र आर. अंड व्ही., एनसीसी, 
IRE 


Q 
&3 
वा ४६०१०७१९४९ |२० महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, नागपूर समादेशक अधिकारी, २० महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 
$ 
नागपूर 
ह २१ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, वर्धा समादेशक अधिकारी, २१ महाराष्ट्र बटालियन, एनसीसी, 

६६ वर्धा 


